राज्य ग्राहक तक्रार निवारण 
आयोग,मुंबई येथील कन्झ्युमर केस 
क्र.सीसी/१३/३६८ करीता वकील 
नेमणे व त्यांच्या शुल्क अदा करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२१/ प्र.क्र.२९/ आरोग्य a 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १८ मार्च,२०२१. 


वाचा : 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३ 
/टे-३/विसंसेरु,ना/कन्झयुमर केस क्र. १३/३६८/२२८५-८८,/२१, दिनांक ११.०२.२०२१. 


प्रस्तावना : 


कन्झयुमर केस क्र.सीसी/१३/३६८(श्रीमती मीना विश्वासराव FHS), AIS राज्य ग्राहक तक्रार 
निवारण आयोग, मुंबई प्रकरणी राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दि.१५/०९/२०२० रोजी 
दिलेल्या एकतर्फी निकालाचा पुनर्विचार केस चालविणे करीता रु.१,५०,०००/- व भविष्यात मा.केंद्रीय 
ग्राहक मंच,दिल्ली येथे अपील करणेची आवश्‍यकता भासल्यास रु. ३,०००००/- असे एकूण 
रु.४,५०,०००/- एवढे वकीलाचे शुल्क अदा करण्यास व सदर केस चालविण्यास मान्यता देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 

२. कन्झयुमर केस क्र.सीसी/१३/३६८(श्रीमती मीना विश्वासराव बह़ाळ)मुंबई राज्य ग्राहक तक्रार 
निवारण आयोग, मुंबई प्रकरणी राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दि.१५/०९/२०२० रोजी दिलेल्या 
एकतर्फी निकालाचा पुनर्विचार केस चालविण्यासाठी वकीलाचे शुल्क एकत्रित रु.१,५०,०००/- व 
भविष्यात मा.केंद्रीय ग्राहक मंच,दिल्ली येथे अपील करणेची आवश्‍यकता भासल्यास एकत्रित 
रु.३,०००००/- असे एकूण रु.४,५०,०००/- एवढे वकीलाचे शुल्क अदा करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.२९/आरोग्य 3 


३. सदर खर्च मागणी क्रमांक- आर- १, २२१०, वैदयकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, (०६)(२१) 
महसूल विभागाच्या मुख्यालयांच्या, ठिकाणी विभागीय संदर्भीय सेवा केंद्र स्थापन करणे (अनिवार्य) बाब 
-(१३) कार्यालयीन खर्च याखाली भागविण्यात यावा. 


४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.3०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-२ मधील अनुक्रमांक-२, नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१५१५५००७१६१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Roshani Dinesh Kadam Patil 


: CN = Roshani Dinesh 


1 Kadam Patil, C = IN, S = 
Di n es h Maharashtra, O = 
Government Of 
Kadam Maharashtra, OU = Public 
न Health Department 
Date: 2021.03.18 12:41:31 
Patil वाट 
(रो.दी.कदम पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक. 
७. वैदयकीय अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.नाशिक. 
९. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


